पोलीस विभागातील अपर पोलीस महासंचालक व 
संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य पदांवर 
वर्ग करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग 
करण्याकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
झासन निर्णय क्रमांक: पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०१ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
2) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब, 
दि.३० .०६.२०२० 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७.११.२०२०. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४,दि.२१.१२.२०२०. 


शासन निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२९.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या 
अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत 
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्‍ती देण्यासाठी या 
विभागाच्या अधिपत्याखालील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश 
विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ५७ अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवा 
तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त 
झाले असते, त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आली 
होती. अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी 
संपुष्टात आल्याने, अशा सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना व त्यावरील नियुक्‍त्यांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील दि.२१.१२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अपर पोलीस 
महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या 
अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 


न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्‍ती देण्यासाठी अपर 
पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या 
आस्थापनेवर एकूण ५७ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर अधिसंख्य पदावर 
नेमणूक देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांपैकी श्री.तायडे अनिल मधुकर,सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक (रेडिओ यांत्रिकी), गट-क हे दि.३१.०७.२०२० रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
झाले आहेत. आता, त्यांचेव्यतिरिक्त यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मधील इतर ५६ 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग करण्याकरीता 
निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांचा ११ महिन्यांचा कालावधी दि.३०.११.२०२० रोजी 
संपुष्टात आल्याने, Bat सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना व त्यावरील नियुक्‍्त्यांना 
तात्पुरत्या स्वरुपात पुढील ११ महिन्यांपर्यंत किंवा असे अधिकारी/कर्मचारी सेवेत राहीले असते तर, 
ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते, त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यासगटाच्या शिफारसी 
शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या 
विभागात/कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या विभागाच्या/कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या 
SUBMIS खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


४. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७.११.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०१०७१६३७४४५२२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally si omnath Vasant Potare 
S mM Nn t h DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, ou=Home 
(0 if if a Departi postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20: 77 dcd 1 bc3bed55a48ddbdaad925a665 1¢5d43a1 
2d84cf305d3ff791ea7f16, 
serialNumber=17e9c3c1ef20b007fefc5a 1 fl ec0e69f06 1648d4f 
a S a Nn (0 a re 897d5822e9f0e56899502e0, cn=Somnath Vasant Potare 
Date: 2021.01.07 16:41:06 +05'30' 


अवर UPI ARIS शासन 
प्रति, 


अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

संचाळक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 


Cc “८७ AD WO 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा,मुंबई-४०० ०५१. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

७. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब),मंत्राळय,मुंबई. 

८. संबंधित अधिकारी यांना अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे, यांच्यामार्फतीने. 

९. निवडनस्ती पोल-४. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 


विवरणपत्र-१ 
अ. कर्मचाऱ्यांची नावे पदनाम व गट मूळ सध्या कार्यरत | अधिसंख्य 
क्र. नियुक्तीचा असलेले पदावर सेवा 
दिनांक ठिकाण वर्ग करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
णां श्री.बाराभाई केलास | पोलीस निरीक्षक, बि.सं. ०९.१२.१९८६ | गडचिरोली | 08.02.2020 
रामाजी (अभि), गट अ 
२ श्री.निमजे दिलीप स्वीय सहाय्यक, TET | १५.०४.१९९१ संचाळक | ०४.०२.२०२० 
मधूकरराव आस्थापना, 
पुणे 
३ श्री.राणे गजानन रामेश्वर | ust, fat (afd), 09.02.9926 | ठाणे ठाहर॒ | ०४.०२.२०२० 
राव गट-ब (अराजपत्रीत) 
४ श्री.नारळे राजेठा पोउनि,बि.सं.(अभि), १०.०९.१९८८ वाशिम ०४.०२.२०२० 
पुरुषोत्तम गट-ब (अराजपत्रीत) 
4 श्री.कारु प्रकाडा रामभाऊ | पोउनि,बि.सं.(अभि), १२.०९.१९८८ नागपूर ०४.०२.२०२० 
गट-ब (अराजपत्रीत) ग्रामिण 
& श्री.केदार दिपक नरहर | सपोउनि (रेडिओ | १९.०७.१९८४ गोदिया ०४.०२.२०२० 
यांत्रिकी) गट-क 
७ श्री.सोनोने संजय मधूकर | सपोउनि (रेडिओ | ०१.११.१९८९ | गडचिरोळी ।०४.०२.२०२० 
यांत्रिकी) गट-क 
८ श्री.जाधव संजय सपोउनि (रेडिओ | ०८.११.१९८९ सांगली ०४.०२.२०२० 
गोरखनाथ यांत्रिकी) गट-क 
९ श्री.कोळी यह्लप्पा जकन्ना | सपोउनि (रेडिओ १६.०१.१९९० सोलापूर | ०४.०२.२०२० 
यांत्रिकी) गट-क ठाहर 
| श्री.नागपुरकर अमोळ । सपोर्डने (रेडिओ १४.०१.१९९४ नागपूर  ।०४.०२.२०२० 
पांडूरंग यांत्रिकी) गट-क परिक्षेत्र 
शि १ श्री.पंकज गुलाबराव | सपोउनि (रेडिओ १८.०२.१९९७ | नागपूर ATX | 08.02.2020 
खोब्रागडे यांत्रिकी) गट-क 
१२ श्री.सोनटक्के सुधीर । सपोउनि (रेडिओ १८.०२.१९९७ | अमरावती ।०४.०२.२०२० 
पांडूरंग यांत्रिकी) गट-क शहर 
१३ | श्री.लांभाते ate विठोबा | सपोउनि (रेडिओ २०.१०.१९८९ नागपूर ०४.०२.२०२० 
यांत्रिकी) गट-क परिक्षेत्र 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 


१४ | श्री.कोळी संतोष गुलाब | सपोउनि (प्रमुख ०१.०२.१९९० | ठाणे ग्रामीण | ०४.०२.२०२० 
यंत्रचालक) गट-क 
१५ । श्री.लव्हाळे दिलीप वसंत | सपोर्डाने (प्रमुख ०१.०२.१९९० | अमरावती | ०४.०२.२०२० 
यंत्रचालक) गट-क परिक्षेत्र 
१६ । श्री.जाधव अरुण नारायण | सपोनि (प्रमुख ०१.११.१९८९ | मुंबई हाहर | 08.02.2020 
यंत्रचालक) गट-क 
१७ । श्री.बोकाडे मुकुंद गणपत | सपो्ठाने (प्रमुख ०१.११.१९८९ | अमरावती । ०४.०२.२०२० 
यंत्रचालक) गट-क परिक्षेत्र 
१८ श्री.खापेकर mea | सपोनि (प्रमुख ०१.०२.१९९० | अमरावती | o¥.02.2020 
रोहिदास यंत्रचाळक) गट-क ग्रामीण 
१९ । श्री.भिंगारे वसंत लिंगप्पा | सपो्उनि (प्रमुख ०८.०२.१९९४ | गट क्र.२ पुणे । ०४.०२.२०२० 
यंत्रचालक) गट-क 
२० श्री.गाडेकर विजय | wer (प्रमुख ०१.०२.१९९० | अमरावती | o¥.02.2020 
रामचंद्र यंत्रचालक) गट-क ग्रामीण 
२१ | ara प्रविण बाबुराव | पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० | गडचिरोली ।०४.०२.२०२० 
(यंत्रचालक) गट-क 
२२ श्री.सोरते अरुण पोलीस हवालदार 23.09.9880  गडचिरोळी | ०४.०२.२०२० 
पंढरीनाथ (यंत्रचालक) गट-क 
२३ | श्री.सोनकुसरे किशोर | पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० गोंदिया ।०४.०२.२०२० 
मनोहर (यंत्रचालक) गट-क 
२४ । श्री.उमरेडकर यडठावंत | पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० | लोहमार्ग । ०४.०२.२०२० 
महादेव (यंत्रचालक) गट-क अजनी 
२५ श्री.सनगाळे विलास । पोलीस हवालदार 09.02.9880 | गट क्र.११ ।०४.०२.२०२० 
रुस्तम (यंत्रचालक) गट-क नवी मुंबई 
२६ । श्री.सोनकुसळे विनायक | पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० | अमरावती |।०४.०२.२०२० 
पांडूरंग (यंत्रचालक) गट-क Tez 
२७ । श्री.नंदनकर चंदशोखर | पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० | गडविरोळी ।०४.०२.२०२० 
विठोबा (यंत्रचालक) गट-क 
२८ | श्री.खडगे राजू मोतीराम | पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० | ठाणे ठाहर॒ | ०४.०२.२०२० 
(यंत्रचालक) गट-क 
२९ श्री.नंदनवार प्रेमदास । पोळीस हवालदार ०२.०७.१९९२ | गडचिरोळी | ०४.०२.२०२० 
सोमाजी (यंत्रचालक) गट-क 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 


३० | केतकर संजय नारायण | पोलीस हवालदार १८.०२.१९९४ | गडचिरोली | 08.02.2020 
(यंत्रचालक) गट-क 
३१ | MAR चंद्रकांत विडुल | पोलीस हवालदार २७.०१.१९८९ | गट क्र.५ दौड | ०४.०२.२०२० 
(यंत्रचालक) गट-क 
३२ श्रीबावलेकर अनिळ | पोलीस हवालदार २७.०१.१९८९ | मुंबई ASX | ०४.०२.२०२० 
मोहन (यंत्रचालक) गट-क 
33. | श्री.ठाकुर चंद्रपाल सुमेर । पोलीस हवालदार ०१.०२.१९९० गोंदिया ।०४.०२.२०२० 
सिंग (यंत्रचालक) गट-क 
३४ श्री.जावळे गजेंद्र पोलीस हवालदार १६.०६.१९९८ | गडचिरोली | 08.02.2020 
चिंकाजी (यंत्रचालक) गट-क 
३५ श्री.साबळे अनिल पोलीस हवालदार ०२.०७.१९९२ | संचाळक | ०४.०२.२०२० 
भालचंद्र (यंत्रचालक) गट-क आस्थापना 
पुणे 
३६ | श्री.मोरे अविनाडा माणिक | पोळीस हवालदार १३.०८.२०१६ | मुंबई MEX | 08.02.2020 
(यंत्रचालक) गट-क 
३७ | श्री.तेलग योगेश भिमराव | पोलीस हवालदार १३.०८.२०१६ | मुंबई MEX | ०४.०२.२०२० 
(यंत्रचालक) गट-क 
३८ | श्री.पवार भारत राजेश | पोलीस हवालदार १३.०८.२०१६ धुळे ०४.०२.२०२० 
(यंत्रचालक) गट-क 
३९ श्री.नाटकरे लक्ष्मण । पोलीस हवालदार १३.०८.२०१६ | गट क्र.७ दौड | ०४.०२.२०२० 
व्यंकटराव (यंत्रचालक) गट-क 
४० Matas SA । पोलीस हवालदार १३.०८.२०१६ | गट क्र.७ दौड | ०४.०२.२०२० 
गोवर्धन (यंत्रचालक) गट-क 
४१ श्री.मेघमाळे दिपीका । पोलीस हवालदार १३.०८.२०१६ नांदेड ०४.०२.२०२० 
नारायणराव (यंत्रचालक) गट-क 
४२ | श्री.ठाकुर अनंत नरहरी | पोलीस हवालदार १४.१२.१९८८ | गडचिरोली | 08.02.2020 
(वीजतंत्री) गट-क 
४३ श्री.साळावकर VT । पोलीस हवालदार ०३.०३.१९९३ | मुंबई MEX | 08.02.2020 
जान (वीजतंत्री) गट-क 
४४ श्री.सांगळे बाबुराव | पोलीस हवालदार १७.१२.१९८८ | अमरावती ।०४.०२.२०२० 
मोतीराम (वीजतंत्री) गट-क ग्रामीण 
४५ श्री.खैरनार चंद्रकांत | पोलीस हवालदार २४.०८.२०१६ नाशिक ०४.०२.२०२० 
यठावंत (वीजतंत्री) गट-क ग्रामीण 
४६ | श्री.हिलम विष्णू आणाजी | पोलीस हवालदार (स्तंभ | ०५.०१.१९९१ रायगड ॒ | ०४.०२.२०२० 


कारागीर) गट-क 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 


४७ श्री.नंदनवार किशोर । पोलीस हवालदार (स्तंभ | ०३.१०.१९८९ अहेरी ०४.०२.२०२० 
प्रभुदास कारागीर) गट-क गडचिरोली 
४८ श्री.धरणकर गोविंद । पोलीस शिपाई ०२.०१.१९९१ | ठाणे ग्रामीण | 08.02.2020 
काशिनाथ (कर्मशाळा मदतनीस) 
गट-क 
४९ श्री.ठाकरे चतुर भागा | पोळीस शिपाई २६.०८.१९९१ | फोर्सवन | 08.02.2020 
(कर्मशाळा मदतनीस) मुंबई 
गट-क 
yo _  श्री.भिका प्रकाह नारायण | पोलीस शिपाई ०२.०८.१९९३ | मुंबई हाहर | ०४.०२.२०२० 
(कर्मशाळा मदतनीस) 
गट-क 
५१ | श्री.ज्ञानेश्वर रामभाऊ | कार्यालय अधीक्षक १०.०७.१९८५ | संचालक | 08.02.2020 
निमजे गट-ब आस्थापना 
पुणे 
५२ | श्री.सुनिल प्रताप ठाकुर | पोलीस हवालदार ०१.११.२००७ संशोधन व । ०४.०२.२०२० 
(वीजतंत्री) गट-क विकास 
संचालक 
आस्थापना, 
पुणे 
43 श्री.अंगद पोपट भोजे । पोलीस हवालदार २५.१०.२००७ संचालक | o¥.02.2020 
(यंत्रचालक) गट-क आस्थापना, 
पुणे 
५४ । श्री.माणिक वाल्मिक de | पोलीस हवालदार २५.१०.२००७ संचालक | o¥.02.2020 
(यंत्रचालक) गट-क आस्थापना, 
पुणे 
५५ । श्री.बारापात्रे नंदकुमार | पोलीस हवालदार १९.०३.२००८ संचालक | ०४.०२.२०२० 
सोमाजी (यंत्रचालक) गट-क आस्थापना, 
पुणे 
५६ । श्री.ठाकुर ज्ञानेश्वर मंगळ | पोलीस हवालदार २५.१०.२००७ संचालक | ०४.०२.२०२० 
(यंत्रचालक) गट-क आस्थापना, 
पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


